सर.ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई या संस्थेस 
विविध विभागाकरिता सन २०२३-२४ या वित्तीय 
वर्षात योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री 
व साधनसामुग्री टर्न की तत्वावर खरेदी 
करण्याबाबत. (शुद्धीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.४६६/प्रशा-१ 
गो.ते.रुग्णालय आवार,नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २५ जानेवारी, २०२४. 


वाचा : १. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : यंत्रख-२०२३/ 
प्र.क्र.४६६/प्रशा-१, दिनांक : ०७ डिसेंबर, २०२३. 
२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : डीएमईआर- 
२२०११/३०३/२०२३-पीआरओसी१, दिनांक ०९.११.२०२३. 
३. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संवैशिवसं/यंसाख- 
म/जजीरू/टर्न की यंत्रसामुग्री/३०७/२०२४, दिनांक १०.०१.२०२४. 


प्रस्तावना : 


सर.ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई या संस्थेतील मज्जातंतू शल्यचिकित्साझास्त्र 

विभागाकरीता आवश्यक यंत्रसामुग्री खरेदीकरीता संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयाद्वारे 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. तथापि, सदर प्रशासकीय मान्यतेतील 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचा वापर रुग्णालयातील शास्त्रक्रिया गृहाकरीता होणार असल्यामुळे 
तसेच सदरील खरेदी टर्न की तत्वावर केल्यास कामामध्ये सुसुत्रता राहील, परिणामी गुणवत्ता 
चांगली राहून पुढील यंत्राची देखभाल व दुरुस्ती करणे सुलभ होईल, असे नमुद करून 
संचालनालयाने दिनांक ०७.१२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
केलेल्या शासन निर्णयाबाबत शुध्दीपत्रक काढण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये सादर 
केला आहे. त्यानुषंगाने संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयाचे शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्याचे शासन 
विचाराधीन होते. 


शासन शुद्धिपत्रक : 


संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक ०७ डिसेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयातील अट क्र. ११ 


“सद्यस्थितीत महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम, २०२३ ची 
अमलबजावणी दिनांक १० मे, २०२३ पासून सुरू झालेली असल्याने प्रस्तुत खरेदी 
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी.” 

याऐवजी 


सदर यंत्रसामग्री टर्न की तत्वावर खरेदी करावयाची असल्याने या विभागाचा 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.४६६/प्रशा-१ 


शासन निर्णय क्र.आयएचएन-२०१९/प्र.क्र.२९३/प्रशा-१, दिनांक : ०७ मार्च, २०१९ 
मधील कार्यपध्दती राबवून यंत्रखरेदी करण्यात यावी, असे वाचण्यात यावे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१२५१०५००२८२१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 


S U D H | R DEPARTMENT, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b24495 3b82406: 


bc456F1e1e8621e5917d830: 


postalCode=400032, st: rashtra, 
JAYA SHET Vs ees 
8B759420308B9FD7816002B4AFOFFBF1111D7, 
‘SUDHIR JAYA SHETTY 
Di 2024.01.25 12:03:16 +05'30' 


(सुधीर जया aren 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
) महालेखाकार - १/२ (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई. 
) 
) 


अधिष्ठाता, सर.ज.जी.समूह रुग्णालये, मुंबई. 
निवडनस्ती (प्रहा-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


